RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २ ९ ] 


गुरूवार , एप्रिल ९, २०१५ / चैत्र १ ९, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ४ किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ६४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
सार्वजनिक बांधकाम इमारत , बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक जिपनि. २०१४ / प्र.क्र .२३१( १)/पंरा-२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १ ९ ६२ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद, व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम २७४ च्या पोट- कलम ( ३) च्या परंतुकाअन्वये त्याच्या पूर्व प्रसिद्धीची 
अट क्षमापित करण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली होती. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम २७४ च्या पोट- कलम (२ ) 
च्या खंड ( दोन ) सोबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ कलम १२ अ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निर्वाचक गण व निवडणूक 
घेणे) नियम , १९ ६२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) ( सुधारणा) नियम, २०१५ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे ) नियम, १९ ६२ च्या नियम १४ च्या पोट-नियम ( ३ अ ) व ( ३ब ) मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
( ३ अ ) 

उपनियम ( ३ अ) मध्ये दोन्ही ठिकाणी जेथे “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र ” हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता 
प्रमाणपत्र ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात येतील . 

( ३ ब ) 

उपनियम (३ब ) मध्ये “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र ” हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचेमुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र ” हे शब्द 
अंतर्भूत करण्यात येतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश दि . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - ६४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ९, २०१५ / चैत्र १ ९ , शके १ ९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

25 , Bandhkam Bhavan , P.W.D. Building , Marzban Path , 

Fort, Mumbai 400 001, dated the 9th April 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No. ZPE . 2014 /C.R.231( 1)/PR-2.—Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which rendered it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra ZillaParishads (Electoral Divisions and conduct of Election ) Rules , 1962 and to 
dispense with the condition of previous publication of these rules under the proviso to 
sub - section ( 3 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ) . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub - section (2 ) of section 
274 read with section 12A of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, 
and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Maharashtra Zilla Parishads, (Electoral Divisions and 
conduct of Election ) Rules, 1962, as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads (Electoral Divisions and 
conduct of Election ) (Amendment), Rules , 2015 . 

2. In Rule 14 of the Maharashtra Zilla Parishads (Electoral Divisions and conduct of 
Election ) Rules , 1962 to sub -rule the following paragraph shall be substituted . 

( a ) in sub - rule ( 3 - A ), at both the place where they occur , for the words “ Caste Certificate ” 
the words “ Caste Certificate and Caste Validity Certificate ” shall be substituted ; 

(6 ) in sub- rule ( 3 - B ), for the words “ Caste Certificate the words “ Caste Certificate and 
Cast Validity Certificate ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ९, २०१५ / चैत्र १ ९ , शके १ ९ ३६ 


३ 


फोर्ट , 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
सार्वजनिक बांधकाम इमारत , बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक जिपनि. २०१४ / प्र.क्र . २३१ ( २) /पंरा-२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे ) नियम , १९ ६२ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद, व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . ५ ) च्या कलम २७४ च्या पोट- कलम ( ३) च्या परंतुकाअन्वये त्याच्या पूर्व प्रसिद्धीची 
अट क्षमापित करण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली होती . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम २७४ च्या पोट -कलम ( २ ) 
च्या खंड ( दोन) सोबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ कलम १२ अ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक 
घेणे) नियम, १९ ६२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

१) या नियमांना महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे. 

२ ) महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ च्या नियम १६ च्या पोटनियम ( २ब ) व ( रक ) मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

( २ ब ) 

उपनियम ( २ ब) मध्ये दोन्ही ठिकाणी जेथे “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र ” हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचेमुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता 
प्रमाणपत्र ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात येतील . 


( २ क ) 


उपनियम ( २ क) मध्ये “ जातीचेमुळ प्रमाणपत्र ” हा शब्द आहे त्या ठिकाणी “ जातीचे मुळ प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र ” हे शब्द 
अंतर्भूत करण्यात येतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश दि . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ९, २०१५ / चैत्र १ ९ , शके १ ९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

25 , Bandhkam Bhavan , P.W.D. Building , Marzban Path , 

Fort, Mumbai 400 001, dated the 9th April 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPE . 2014 / C.R . 231(2 )/PR-2.-Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which rendered it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Panchayat Samitis (Electoral Colleges and conduct of Election ) Rules , 1962 and to 
dispense with the condition of previous publication of these rules under the proviso to sub -section 
( 3 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 
1962 ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub -section (2 ) of section 
274 read with section 12A of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, 
and all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Maharashtra Panchayat Samitis (Electoral Colleges 
and conduct of Election ) Rules, 1962, as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Panchayat Samitis (Electoral Divisions and 
conduct of Election ) ( Amendment) Rules, 2015 . 

2. In Rule 16 of the Maharashtra Panchayat Samitis ( Electoral Colleges and conduct of 
Election ) Rules , 1962. 


( a ) in sub -rule ( 2 - B ), at both the place where they occur, for the words “ Caste Certificate 
the words “ Caste Certificate ” and “ Caste Validity Certificate ” shall be substituted : 

(b ) in sub - rule (2 - C ), for the words “ Caste Certificate " the words “ Caste Certificate and 
Caste Validity Certificate ” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


